सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कडेगांव, 
तासगांव व पलूस तालुक्‍यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ जुन, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)// का-२/रेशा/७३/२८९४/२०१९, दि.०६/०७/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, कडेगांव, तासगांव व पलूस तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सांगली यांचा ठराव विचारात घेऊन सांगली जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ quad 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक q एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
| अडसरवाडी पोसेवाडी खानापूर | ग्रामीण । (०/००ते ७/६०० ।१३.८०० । प्रमुख 
मोही करंजे पुजारीमळा/ रास्ते । मार्ग ३१ । ७.६०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मळा रस्ता. मार्ग-१३४ 
ग्रामीण (०/००ते 3/200) 
मार्ग३५ ।३.२००कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४१/नियोजन-२ 


ग्रामीण  । (०/००ते 9/00) 
मार्ग १८४ ।१.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते 2/00) 
मार्ग१९५ |।२.०० कि.मी. 

२. ।भूड बलवडी खा. बेनापूर ते| ग्रामीण | (०/०० ते ५/००) ।१३.०० प्रमुख 
खापरगादे  अकेरीमळा ते | मार्ग १५२ ५.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रा.मा.क्र.१५१ ला मिळणारा रस्ता. "ग्रामीण (0/00 काव मार्ग-१३५ 

मार्ग११९ । ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग १०२ ३.०० कि.मी. 

३. | येरळावाडी (ह.वडिये) व रायबाग | इतर जिल्हा | (0/00 ते २४/२००) | ४८.६०० । प्रमुख 
शेळकबाव भाळवणी बलवडी । मार्ग ५७ २४.२०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
तांदळगांव dee चिखलगोठन | ग्रामीण | (०/०० ते ३/२००) मार्ग-१३६ 
कार्वे आळेत बोरगाव बाबवडे पाटी | मार्ग ७ ३.२०० कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 

मार्ग ८ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते 2/¥o0) 
मार्ग ७५ २.४०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते ५/०० 
मार्ग ३ ५.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ११/३००) 
मार्ग ८२ ११.३०० कि.मी. 

४. ।साळशिगेवासुंबे रेणावी रेवणसिध्द | इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/४००) | ३०.२०० | प्रमुख 

पारे बामणी रस्ता. मार्ग ६५ ११.४०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १८/८००) मार्ग-१३७ 
मार्ग ६६ १८.८०० कि.मी. 

५. | हातनुर हातनोली लिब रस्ता. ग्रामीण । (०/०० ते ३/२००) ।१०.२०० | WA 
मार्ग ६ ३.२०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
ग्रामीण  । (0/00 ते ५/५००) मार्ग-१३८ 
मार्ग५ ५.५०० कि.मी. 
ग्रामीण | (०/०० ते १/५००) 

मार्ग १५९ १.५०० कि.मी. 

६. । विसापूर बामणी चिचणी कुली ते | इतर जिल्हा | (०/००ते १६/५१०) | 96.490 । प्रमुख 
प्रजिमा क्र.२९ रस्ता. मार्ग ७४ १६.५१० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-१३९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४१/नियोजन-२ 


जुना सातारा रस्ता ते तासगांव | इतर जिल्हा | (०/००ते ९/४०० । २१.७०० । प्रमुख 
रा.म.मा.क्र.१६६ वासुंबे मतकुणकी | मार्ग ९७ ९.४०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
कुमठे ते सांबारवाडी रस्ता. इतर जिल्हा | (०/००ते ८/८००) मार्ग-१४० 
मार्ग १०१ ८.८०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते 3/400) 
मार्ग २०३ ३.५०० कि.मी. 
पेड ans कौलगे wes ते | ग्रामीण (०/००ते ५/५०० ।११.८०० । प्रमुख 
भवानीदेवी मार्गे मणेराजुरीला | मार्ग १९ ५.५०० कि.मी. ।कि.मी. जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. ग्रामीण (०/००ते 2/900) मार्ग-१४१ 
मार्ग २० २.१०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ४/२००) 
मार्ग १०३ ।४.२०० कि.मी. 
१६५.८१ 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६५.८१० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३०८७.६२०-- 
१६५.८१०) म्हणजेच ३२५३.४३० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


१००.४१ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१९८८.३७-१००.४१) म्हणजेच १८८७.९६ कि.मी. इतकी 


तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६५.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(५९८८.२१०-६५.४००) म्हणजेच ५९२२.८१० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००७०११४१९११०४१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


Prashant 


(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 


जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 


करावा) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४१/नियोजन-२ 

३) जिल्हाधिकारी, सांगली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


